मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना 


टप्पा-२ 


संशोधन व विकास अंतर्गत बीड जिल्ह्यातील 


रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय 


मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. ११६१ /बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 


वाचा : 


फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : २९ नोव्हेंबर, २०२३ 


१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक 


२८ ऑक्टोबर, २०१५. 
शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२२. 
शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, दिनांक 


AJ 
wa 


anv 
— 


२१ एप्रिल, 2022. 


& 


२६ सप्टेंबर, २०२२. 


र्ध 


शासन निर्णय : 


शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक 


मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
मु.अ./प्रमंग्रासयो/ ३७७७ /२०२३, दिनांक २५ सप्टेंबर, 2023 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ संशोधन व विकास अंतर्गत बीड जिल्ह्यातील रस्त्यांची 


दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या 


अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. रस्त्याचे नाव लांबी | कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्र. ता (कि.मी.) | अंदाजित नियमित 
aay reget पॅकेज क्रमांक किंमत देखभाल व 
% (रू. लक्ष) | दुरुस्ती अंदाजित 
किंमत (रू. लक्ष) 
१ आष्टी- राममा-५६१ ते पांढरी करंजी रस्ता ३.९०० | ३५०.३० | २५.५० 
२ पाटोदा- RD/STA/ | प्रजिमा-०१ ते गंगादेवी सिरसट वस्ती रस्ता | १.६६०० | १५८.२६ | ९.२५ 
शिरूर/ BEE-(II)-09 | प्रजिमा-६५ ते सावरगाव मच्छिद्रनाथ गड 
३.९५० | ४२६.८९ | २८.११ 
रै आष्टी रस्ता 
गेवराई/ RD/STA/_ | रामा-५० ते धोडराई रस्ता (/॥३-४६) १.००० | १२५.०३ | ८.०५ 


शासननिर्णयक्रमांकःमुग्रायो- २०२३/प्र.क्र.११६१/बांधकाम-४ 


अ. रस्त्याचे नाव लांबी | कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्र i See (कि.मी.) | अंदाजित नियमित 
विधानसभा यची किंमत 
ao पॅकेज क्रमांक किंमत देखभाल व 
क्षेत्र/ तालुका यं 
(रू. लक्ष) | दुरुस्ती अंदाजित 
किंमत (रू. लक्ष) 
i गेवराई 3₹₹-(॥)-०२ | रामा-५० ते बेलगाव रस्ता (/१-४५) २.३५० | १६३.६२ | ९.८४ 
१ 
गेवराई ते मन्यार वाडी रस्ता (VR-88) ३.७०० | २८९.६१ | १७.५४ 
& 
is रामा-५० ते भोजगाव रस्ता (ODR-998) २.४०० | २१४.९२ |} १२.६८ 
गेवराई/ 
८ बीड प्रजिमा -१८ ते किन्हीपा्ई रस्ता (VR-99) | १.४५० | १000-९८ | 8.08 
RD/STA/ 
९ रामा ५० ते टाकळगव्हाण रस्ता (/३-४४) 3.300 | २२४.१६ | 93.32 
गेवराई/ । BEE-(I!)-03 a 
प्रजिमा 2g ते दैठाण कटचिंचोली रस्ता 
१० गेवराई ४.५५० | ४८८.४३ | २८.७२ 
(ODR-99¢) 
कव राममा ६१ ते शहाजहानपुर रस्ता (ODR- | y goo | ४१२. ३५ | २५.१७ 
गेवराई/ २0/591// | ४० 
Ae राममा ६१ खडकी मानकापुर रस्ता (ODR- 
7 वरा 3₹₹-(॥-०४ ५.००० | ३९२.९० | ३९.२७ 
319) 
93 प्रजिमा-३९ ते काळूचीवाडी रस्ता ४-४०० | ३०७५-८६ । २९-३३ 
१४ केज/ रामा-२२२ ते लिमनदरा रस्ता २.५०० | २४४.५९ | १४.४० 
ay केज RD/STA/ | रामा-२२२ ते बुरुंडवाडी रस्ता २.४०० | २१४.५३ | १९.५३ 
१६ 3₹₹-(॥-०५ | प्रजिमा-३९ ते पन्हाळवाडी रस्ता 3.900 | २७५.४९ । २४.४३ 
केज/ 
व राममा-५४८ डी ते जैताळवाडी रस्ता ३.६०० | २५१.२१ | २२.८६ 
बीड 
१८ रामा-२२२ ते दैठणा रस्ता ee?! | Rey | होले 
१९ प्रजिमा-४० ते खरमाटा रस्ता ३.००० | २६४.६० | 24.92 
20 केज/ RD/STA/ | राममा-५४८ डी ते केकतसारणी रस्ता २.७०० | १८५.३४ | २२.३५ 
२१ केज BEE-(Il)-of& | राममा-५४८ सी ते शेलगाव गंजी रस्ता २.१०० | १३१.०० | १३.१६ 
२२ राममा-५४८ डी ते उमरी रस्ता २.१०० | १४४.११ | १५.९० 
२३ टाकळी ते पाचंबा वस्ती रस्ता २.५०० | २२०.२१ | १२.९७ 
एकुण २३ कामे ६९.५०० | ५९२०.०९ ४४३.४४ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासननिर्णयक्रमांकःमुग्रायो- २०२३/प्र.क्र.११६१/बांधकाम-४ 


१. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.9३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक 
रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ आदेशा द्यावेत. 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 

) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design 4 

Hydraulic 081०५18075 पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात यावे तसेच NRIDA यांनी 


निर्गमित केलेल्या Vision Documents on New Technology Initiatives and 
guidelines- २०२२ च्या मार्गदर्शक सुचनांचे अवलंब करुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

ii) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा करुन 
घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक असलेल्या 
रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत,याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात यावी. 

ii) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या wierd हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाळी जाण्याची शक्‍यता नाही किंवा अशा 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

iv) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली 
असावी. 

४) प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दरपृथ:करण 
/रक्‍्कम/दरपृथ:करणातीळल गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे. या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासननिर्णयक्रमांकःमुग्रायो- २०२३/प्र.क्र.११६१/बांधकाम-४ 


vi) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

vil) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

vii) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

9) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १५ 
कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम sora तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये 
त्यानुसार तरतुद केळे बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही 
संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 

०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, 
जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१)(०१) मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ 
५१५३” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२९१६५६००८२२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 


p RA S H A N T DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e8 14db5f8c50 
5422af66a5628314537e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72F5CAESFDDC4F8C9 
V | N AYA K RA O p AT | | 64F3AFC6B6249294AD88EC870D, cn=PRASHANT VINAYAKRAO 
PATIL 
Date: 2023.11.29 17:17:45 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.विधानसभा व, मा.विधानपरिषद, सदस्य. विधानमंडळ, मुंबई. 
२) प्रधान सचिव. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
x) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यलय बीड. 
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड . 
६) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
७ मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
८) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, छ.संभाजीनगर 


विभाग, छ.संभाजीनगर 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासननिर्णयक्रमांकःमुग्रायो- २०२३/प्र.क्र.११६१/बांधकाम-४ 


९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, बीड. 
कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, बीड. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 

माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


